o.d. 


0,0 


0 


0 


0 


o 


0 


0, 


0 


o 


0 


Talo 10 6 


no 
o 
o 
o 
o 


0 


0 


0 


0 


соб 
бо 
о 


De 
00 
.00 


0 


0 


0 


DO 
0 
0 
0 


0 


0 


0 


0 


0 


नाचणारे मोर आणि भजी 


PRATHAM 
TH BOOKS 


Authors : Mala Kumar, Manisha Chaudhry 
Illustrator : Priya Kuriyan 
Translator: Sandhya Taksale 


A Book in Every Child s Hand 


वाचन पातळी २ 


आभाळ काळ्याकुट्ट ढगांनी भरून गेलंय. धडाड... धूम, ढगांचा 
गडगडाटही जोरदार ऐकू येतोय. पावसाळा आता अगदी तोंडावर 
आलाय . पावसाळा म्हणजे वर्षाऋतू 
. पहिल्या पावसानंतर येणारा ओल्या 
मातीचा वास मला खूप आवडतो . उन्हानं भाजून निघालेल्या जमिनीलाही 
पहिला पाऊस खूप छान वाटत असेल . 


SINES 


पावसाच्या धारा जमिनीवर छान नक्षी तयार करतात . पावसाचं पाणी 
वाचवण्यासाठी आमच्या काकानं बाहेर पिंपं ठेवलीत. गच्चीवरचं पाणी या 
पिंपात पडतं. या धारांना मी म्हणते धबधबे ! 
पाऊस पडायला लागला की काकूला मोठ्यानं गाणं म्हणायला आवडतं . 


| DNA 


वाराणसीला राहणाऱ्या शुभा मावशीनं मला काही सुंदर गाणी शिकवली 
होती . त्यांना म्हणतात - कजरी ! असं म्हणतात की , अकबर राजाच्या 
दरबारातला मिया तानसेन मल्हार राग गायला लागला की पाऊस पडत 
असे. मलाही भारतीय शास्त्रीय संगीत शिकायचं आहे. 


o 


771 


10- 


ooVOQNO 


००००० 


००००० 
००० 


आज शाळा सुटल्यावर पळत घरी येताना मी पावसात भिजले, पण मजा 
आली. आमच्या घराजवळच्या शेतात मोर नाचताना मला दिसले. ते ओले 
कसे होत नाहीत ? त्या मोठ्या झाडावर मनूनं झोपाळा बांधलाय. त्यावर 
बसून , पावसाळी गार वारा अंगावर घेत ऊंच झोका घ्यायला मी इतकी 
अधीर झाले आहे की विचारू नका . 


स्वयंपाकघरातून भजी तळल्याचा खमंग वास येतोय. अधाशीपणा होईल 
खरा, पण मक्याचं कणीसही खावं का ? 
आई आम्हाला गरम गरम दूध प्यायला लावते . काल तिनं लाह्यांचा खमंग 
चिवडा केला होता आणि उद्या ती पुऱ्या करणार आहे . 


लवकरच सगळी झाडं , परिसर हिरवागार आणि आनंदी दिसायला 
लागेल. जयपूरच्या हरिभाईंनी मला नुकतीच जी हिरवी ओढणी पाठवली 
आहे नं अगदी त्याच रंगाचा. ते म्हणाले, की या ओढणीला तिकडे धानी 
चुनरिया म्हणतात. धानी म्हणजे भाताच्या कोवळ्या रोपांचा तजेलदार 
हिरवा रंग . 
आजोबा म्हणतात, " चांगला पाऊस पडला म्हणजे चांगलं पीक येणार . 
आपण सगळेच पावसाची वाट बघतो आणि शेतकरी तर पावसाला देवच 
मानतो." 


मी एक आंब्याचं रोप लावलं होतं , आठवतंय ना ? ते पावसामुळे आता 
चांगलंच तरारलंय . आता त्याला पाणीच घालावं लागत नाही. गेल्या 
महिन्यात जेव्हा मोठा वारा सुटला होता, त्यावेळी ते अगदी ताठ उभं होतं . 
माझं ते आंब्याचं झाड या झाडाइतकं मोठं कधी होणार ? 


This book was made possible by Pratham Books StoryWeaver platform . Content under 
Creative Commons licenses can be downloaded , translated and can even be used to create 
new stories provided you give appropriate credit , and indicate if changes were made . To 
know more about this , and the full terms of use and attribution , please visit the following 
link . 


PRATHAM BOOKS 


stỞryweaver 


Story Attribution : 
This story : FOUR AR TOT Huffis translated by Sandhya Taksale . The © for this translation lies with Pratham Books, 2012 . Some rights reserved . Released 
under CC BY 4 .0 license . Based on Original story : Peacocks and Pakodas ! , by Mala Kumar, Manisha Chaudhry . © Pratham Books , 2012 . Some rights 
reserved . Released under CC BY 4 .0 license . 


Other Credits : 
This book has been published on StoryWeaver by Pratham Books. Pratham Books is a not- for -profit organization that publishes books in multiple Indian 
languages to promote reading among children . www .prathambooks .org 


Illustration Attributions: 
Cover page : Girl and peacock in the rain ,by Priya Kuriyan © Pratham Books, 2012 . Some rights reserved . Released under CC BY 4.0 license. Page 2 : Girl 
enjoying the rain , by Priya Kuriyan © Pratham Books, 2012 . Some rights reserved . Released under CC BY 4 .0 license . Page 3 : Girl looking at rain water 
collecting in drums and man standing with umbrella, by Priya Kuriyan © Pratham Books , 2012 . Some rights reserved . Released under CC BY 4 .0 license. 
Page 4 : Girl and lady playing musical instrument by Priya Kuriyan © Pratham Books, 2012 . Some rights reserved. Released under CC BY 4 .0 license . Page 
5 : Girl looking at peacocks dance in the rain by Priya Kuriyan © Pratham Books, 2012 . Some rights reserved . Released under CC BY 4 .0 license . Page 6 : Girl 
and boy sniffing aroma from kitchen , by Priya Kuriyan © Pratham Books, 2012 . Some rights reserved. Released under CC BY 4 .0 license . Page 7 : Girl in the 
field , by Priya Kuriyan © Pratham Books, 2012 . Some rights reserved . Released under CC BY 4 .0 license . Page 8 : Girl hugging tree in the rain , by Priya 
Kuriyan © Pratham Books , 2012 . Some rights reserved . Released under CC BY 4 .0 license . 


Disclaimer: https: //www .storyweaver .org .in /terms and conditions 


BY 


Some rights reserved . This book is CC -BY-4 .0 licensed . You can copy , 
modify , distribute and perform the work , even for commercial 
purposes, all without asking permission . For full terms of use and 
attribution , http : // creativecommons.org /licenses /by /4 . 0 / 


नाचणारे मोर आणि भजी 
(Marathi) 


ऋतुचक्र म्हणजे एका पाठोपाठ एक येणाऱ्या ऋतूंची मालिका. भारताच्या विविध प्रांतात 
निरनिराळ्या पद्धतीनं प्रत्येक ऋतूचं आगमन साजरं केलं जातं. निसर्गाची मोहक रुपं, रंगांची 
उधळण, उत्सवी वातावरण , विविध चालीरिती यांची मजा लुटू ऋतुचक्र या मालिकेत . 


या पुस्तकाची वाचन पातळी २ आहे. ओळखीचे शब्द जाणून वाचणाऱ्या आणि मदत घेऊन नवे शब्द वाचू शकणाऱ्या मुलांसाठी. 


PRATHAM BOOKS 


störyweaver 


eaver 


Pratham Books goes digital to weave a whole new chapter in the realm ofmultilingual children s stories . Knitting together children , authors, 
illustrators and publishers. Folding in teachers, and translators. To create a rich fabric of openly licensed multilingual stories for the children of 
India and the world . Our unique online platform , StoryWeaver, is a playground where children , parents, teachers and librarians can get creative . 
Come, start weaving today , and help us get a book in every child s hand ! 


